सह संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय या संवर्गातील” अधिकाऱ्यांच्या, 
दि.०१.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२० रोजीच्या 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.- औसुवआ-०५१८/प्र.क्र.ई६३/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ जून, २०२१. 


परिपत्रक 
सह संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील 

अधिकाऱ्यांच्या, दि.०१.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२० रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या या 
परिपत्रकासोबत जोडण्यात आल्या आहेत. सदर ज्येष्ठतासूच्या, या, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्र. एसआरव्ही २०११/प्र. क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार आणि खाली नमूद 
प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांच्या अधीन राहून तयार करण्यात आलेल्या आहेत-- 

मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दि.०४.०८.२०१७ रोजी पदोन्नतीमधील 

आरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 

केलेली व प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) क्र.२८३०६/२०१७ 

२) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये दाखल, मूळ अर्ज क्र.४००/२०१७. 
2. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
ज्येष्ठतासूच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास 
आणाव्यात व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. तसेच सदर 
ज्येष्ठतासूच्यांसंदर्भातील आक्षेप/त्रुटी याबाबत संबंधितांनी तात्काळ निवेदन सादर करावे. त्याप्रमाणे 
प्रापत झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेख्यांवरुन तपासून सविस्तर 
अभिप्रायांसह निवेदने शासनास यथाशीघ्र (तीन आठवड्यात) पाठवावीत. याबाबत आक्षेप/माहिती प्राप्त न 
झाल्यास सदर ज्येष्ठतासूच्यांबाबत कोणताही आक्षेप नसल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूच्या प्रसिध्द 
करण्यात येतील. 
3: सदर परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२१०६१४१५०७५३८६१० असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MEGHASHYAM BHIVA NAWAR 


MEGHASHYAM 0 a य 
BHIVA NAWAR Date: 2021.08.14 151892 40530 "सम फण 
(मेघड्याम नवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य. 
३. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
प्रतः- १) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, उ.ऊ. व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) निवड नस्ती. 


सह संचालक, गट- अया संवर्गाची दि. 09.09.2098 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. औसुवआ-०५१८/प्र.क्र.६३/कामगार-१, दि. जून २०२१ सोबतचे प्रपत्र) 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग । नियुक्तीचा | जन्मदिनांक सेवा तदर्थ पदोन्नती/ अभिप्राय 
क्रमांक मार्ग निवृत्तीचा मानीव दिनांक/ 
(सरळसेवा/ दिनांक सरळसेवा नियुक्‍ती 
पदोन्नती) दिनांक 
| 9 | २ ३ 1 ४ | ५ & | 8 ८ ९ 
1१ a श्री.र.वि.गिरी भ.ज. (बो प ०७.११.१९६१ | 30.99.2098 99.19.2094 
Q २ _  श्री.अ.धो.खोत खुला प ०१.०६.१९६५ | 39.04.2023 २९.५.२०१८ 
3 3. श्री.वि.मा.यादव खुला प १७.०९.१९६३ | ३०.०९.२०२१ २९.५.२०१८ 
४ 8 श्री.रा.भा.पोरे खुला प ०९.०५.१९६१ | ३१.०५.२०१९ २९.५.२०१८ 
५ 4 श्री.सि.वि.लभाणे अ.जा. प १०.०५.१९६१ | ३१.०५.२०१९ २९.५.२०१८ 
६ ६ _श्री.स.अ.तिखे अ.जा. प २९.०५.१९६४ | ३१.०५.२०२२ २९.५.२०१८ 
७ ७ श्री. दे. भ. गोरे खुला प १४.०५.१९६६ | 39.04.2028 २९.५.२०१८ 
८ ८ _ श्री.मु.र.पाटील खुला प ०१.०६.१९६५ | 39.04.2023 २९.५.२०१८ 
९ ९ श्री.हे.र.धेंड वि.मा.प्र प २६.०२.१९६४ | २८.०२.२०२२ ३१.८.२०१८ 


सह संचालक, गट-अ या संवर्गाची दि. 09.09.2020 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


(उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र.- औसुवआ-०५१८/प्र.क्र.६३/कामगार-१, दि. जून २०२१ सोबतचे प्रपत्र) 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग । नियुक्तीचा | जन्मदिनांक सेवा तदर्थ पदोन्नती/ अभिप्राय 
क्रमांक मार्ग निवृत्तीचा मानीव दिनांक/ 
(सरळसेवा/ दिनांक सरळसेवा नियुक्‍ती 
पदोन्नती) दिनांक 
fae 2 3 1 ४. ५ & FO ८ ९ 
१ १ | श्री.अ.धो.खोत खुला प ०१.०६.१९६५ | 39.04.2023 | २९.०५.२०१८ 
२ २  श्री.वि.मा.यादव खुला प १७.०९.१९६३ | ३०.०९.२०२१ २९.०५.२०१८ 
३ 3 श्री.स.अ.तिखे अ.जा. प २९.०५.१९६४ | ३१.०५.२०२२ २९.०५.२०१८ 
४ ४ | ate. भ. गोरे खुला प १४.०५.१९६६ | ३१.०५.२०२४ |  २९.०५.२०१८ 
५ Gg | श्री.मु.र.पाटील खुला प ०१.०६.१९६५ | ३१.०५.२०२३ २९.०५.२०१८ 
६ ६ | Herds वि.मा.प्र. प २६.०२.१९६४ | 2C.02.2022 | 39.02.209¢ 
9 ७ ।कु.शा.सा.होंदुले अ.जा. प ०९.०६.१९७७ | ३०.०६.२०३५ | ०७.०६.२०१९ 
८ ८ _  श्री.वि.वि. लोढे वि.मा.प्र प ०२.११.१९८३ | ३०.११.२०४१ ०७.०६.२०१९ 
९ ९ श्री.सु.सा.जोशी भ.ज. (क) प १८.०२.१९८० | २८.०२.२०३८ १३.०८.२०१९ 
१० १० | श्री.रा.दि.दहिफळे | भ.ज. (ड) प ०४.०३.१९७७ | ३१.०३.२०३५ १३.०८.२०१९ 


